श्री. उदय उल्हास डांबे, सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक (गट-अ/राजपत्रित) यांचा परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुविनि-२०१८/प्र.क्र.२३८/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२०१४/प्र.क्र. ८३/का.सेवा-२, 
दि. १२/०२/२०१५. 
२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र.जा.क्र. मुविनि/मु.लि./का-२/गोप/१०९/२०१८ 
दि.३१/१०/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील झासन निर्णयान्वये श्री. उदय उल्हास डांबे, 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 
(वेतनसंरचना रु. १५,६००-३९,१००-ग्रेड पे रु. ५,४०० पदावर सरळसेवेने दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीकरिता नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 


मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये श्री. उदय उल्हास डांबे, 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांचा २ वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करुन त्यांची सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक (गट-अ/राजपत्रितत पदावर नियमित नियुक्‍ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर 
केलेला आहे. 


सबब, श्री. उदय उल्हास Sid, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांचा दि. २४/०२/२०१५ (म.पू) पासून सुरु 
झालेला दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करुन त्यांची सहाय्यक विद्युत निरीक्षक(गट-अ/राजपत्रित) 
पदावर नियमित नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेशा 
देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय:- 

श्री. उदय उल्हास डांबे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक हे "सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (गट-अ/राजपत्रित)" 
पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील अटी व शर्तीची तसेच इतर आवश्‍यक सेवा विषयक बाबींची पूर्तता करीत 
असल्याने व त्यांनी दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधनकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने, महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधीळ नियम ३९ अपवाद १ (ए) (एक) मधील तरतुदीनुसार त्यांनी घेतलेली 
अजित रजा एकूण कालावधी ११ दिवस विचारात घेता त्यांचा "सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (गट-अ/राजपत्रित)" 
पदाचा दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी दि. ०६/०३/२०१७ रोजी संपुष्टात आणण्यात येत असून त्यांची 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक(गट-अ/राजपत्रित) वेतनसंरचना (रु. १५,६००-३९,१००-ग्रेड पे रु. ५,४०० पदावर 
दि.२३/०२/२०१७ (4.4) पासून नियमित नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र.२३८/ऊर्जा-५ 


8. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२०६१२२६२५५२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Bhimashankar Yallappa 
Manta 


Bhimashankar 
Yallappa Manta 7 


(भि.य.मंता) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 


) 
) 
) 
) 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


Mm LS 0८ “20 A 


मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (सा.बां.वि.), मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (ऊर्जा), मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा )महाराष्ट्र-१, मुंबई ४०० ०२० 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
99) अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळेवि-१), मुंबई 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
) 
) 


9 
८ 


a) 


१३) निवासी लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४) मुख्य विद्युत निरीक्षक,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू) मुंबई-७१. 

१५) श्री. उदय उल्हास Sid, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक,सचिव अनुज्ञापक मंडळ व vated निरीक्षक यांचे 
कार्यालय 

१६) अधिक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षक मंडळ, मुंबई 

१७ निवड नस्ती- ऊर्जा-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


